एन.सी.सी. दिवस समारंभ साजरा 
करणेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निवियो २७१८/प्र.क्र.१३३/क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ३१ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :- 
१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२ एप्रिळ, २०१८ . 
२) क्रीडा व युवक सेवा पुणे यांचे पत्र क्रमांक.राछासे/एनसीसीडे/ 
२०१८-१९/का-५/१६०१, दि.११ मे, २०१८. 


प्रस्तावना : - 

महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या गटमुख्यालय मुंबई-अ व मुंबई-ब यांचे गटमुख्यालय, 
मुंबई या ठिकाणी दिनांक ७ फेब्रुवारी,२०१९ रोजी एन.सी.सी. दिवस साजरा करणेसाठी, सन २०१८-१९ 
या आर्थिक वर्षांत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.११.०० कोटी इतक्या तरतुदीपैकी 
रु.१७,०२,०००/- इतक्या रकमेचा निधी वितरीत करण्याची बाब या नस्तीवर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी संपन्न होणाऱ्या एन.सी.सी. डे साठी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेल्या रु.११.०० कोटी इतक्या तरतुदीच्या रु.१७,०२,०००/- इतका निधी संदर्भ क्र. १ च्या शासन 
निर्णयान्वये, वितरीत करण्यास व सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास 
याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । कार्यालयाचे नाव | अल्पोपहार| फर्निचर, | निमंत्रण | प्रदर्शनाचे | watt । पेट्रोल एकूण 
स्पिकर, | पत्रिका, | एरो/शिप | खर्च खर्च रुपये 
शामियाना | छपाई, मॉडेलिंग 
इ. | फोटाखर्च | डिस्प्लेचे 
चेभाडे | conte विविध 
खर्च साहित्य, रंग 
इ. खर्च 
q गट प्रमुख, गट | ६,००,०००| €,00,000} (90,000 ७०,००० | 9,32,000] 30,000] १७,०२,००० 
मुख्यालय, राछासे, 
मुंबई-अ व मुंबई-ब 
एकूण 93:29 ६,००,०००| ८,००,०००| (90,000 (9०,००० १,३२,०००| 30,000] १७,०२,००० 
२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च "मागणी क्रमांक : ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०२, 


विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेतर (२२०४-००१६-२१) या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर 


शासन निर्णय क्रमांकः निवियो २७१८/प्र.क्र.१३३/क्रीयुसे -३ 


करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे खालीलप्रमाणे अटींचे 
पालन करण्यांत यावे. 


२.१ शासन परिपत्रक क्रमांक मुंविनि-१०१६/प्र.क्र. ३८/१७/विनियम, दिनांक १८.१२.२०१७ 
मधील सुचनेनुसार (२२०४ ००१६) या लेखाशिर्षाखाळी दिनांक ३१.१२.२०१८ यापूर्वीची 
प्रलंबित तपशिलवार देयके प्रलंबित नाहीत. 

२.२. दिनांक ३१.१२.२०१८ नंतर संक्षिप्त देयकावर काढलेल्या सर्व तपशिलवार देयकांचा 
तत्परतेने निपटारा करण्यात येईल. 

२.३. या संक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार देयक एक महिन्याच्या आत सादर करण्यात येईल. 

२.४ खर्च नियमीत देयकाद्वारे करणे शाक्य नसून त्यासाठी संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढणे 
अनिवार्य आहे. 

२.५. या संक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार देयक विहीत मुदतीत सादर करण्याची व्यक्‍तिगत 
जबाबदारी समादेशक अधिकारी, कर्नल, आहरण व संवितरण अधिकारी-५, महाराष्ट्र 
मुलींचे छात्र सेना पथक, मुंबई यांची राहील. 

२.६. मासिक निधी विवरण पत्रानुसार या करीता निधी उपलब्ध आहे. 


3. वित्त विभागाच्या दि. 2/8/2092 च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार उपरोक्त तरतूद खर्च 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित समादेशक अधिकारी, ५ महाराष्ट्र मुलींचे 
पथक, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तर गटप्रमुख, 
गटमुख्यालय, मुंबई-अ यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ५७/२०१९/विनियम, दि. 39.09.2098 
अन्वये निर्गमित करण्यांत येत असून महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥१॥0१909.90०५९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्याचा संकेताक २०१९०२०२१११७१८३३२१ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajendra 
Shankarrao tier east oes 5a28 
Pawar Sine circa 
(राजेंद्र पवार ) 
BY सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा.मंत्री (हाळेय शिक्षण व क्रीडा )यांचे खाजगी सचिव 

२) मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


३) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निवियो २७१८/प्र.क्र.१३३/क्रीयुसे -३ 


4) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 

६) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

७) सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचाळनालयामार्फत) 

८) समादेशक अधिकारी, ५ महाराष्ट्र मुलींचे पथक, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई 
९) सर्व गटप्रमुख, गटमुख्यालय, राष्ट्रीय छात्रसेना, मुंबई अ/ब. 

१०) वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे. 

११) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२) निवडनस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


